जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
सर्व गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत 
ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याकरीता Organaisation 
Unit निहाय प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्त परिरक्षक व 
पार व्यवस्थापक यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२.०९.२०२२ 


वाचा - 
१ शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/१३, 
दि.१५.१२.२०१७ 
२) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्र. गोपअ-२०१७/प्र.क्र.११०/१७/गो.का., 
दि.०६.०२.२०१८ 
3) शासन पत्र, जलसंपदा विभाग क्र.गोपअ-२०१७/प्र.क्र.११०/१७/गो.का., 
दि.१४.०३.२०१८ व दि.१९.०३.२०१८ 
४ शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्र.गोपअ-२०१७/प्र.क्र.११०/ १७/गो.का.., 
दि.१०.०४.२०१८ 
५) शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्र.गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन, 
दि.२८.०४.२०२२ 
शासन परिपत्रक :- 


महापार प्रणालीमध्ये ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या कामाचे 


व्यवस्थापन व नियंत्रण, क्षेत्रिय स्तरापासून ते शासन स्तरापर्यंत सुरळीत कार्यान्वित 


करण्यासाठी वेगवेगळया स्तरावर समन्वय व नियंत्रण अधिकारी यांची नियुक्‍ती करण्यात 


आली आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागांतर्गत विविध कार्यालयात क्षेत्रीय स्तरावर 
प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांची शासन परिपत्रक, 


दिनांक २८.०४.२०२२ नुसार नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय HATH: शासन परिपत्रक्र.गोपअ-२०२१/प्र.क्र.१३/२०२२/गोपनीय कार्यासन 


३. शासन परिपत्रक, दिनांक २८.०४.२०२२ नुसार केलेल्या नियुक्‍तीमुळे काही 


कार्यालयांना काम करण्यास अडचणी येत आहेत. तसेच काही कार्यालयांच्या नावात 


पुनर्रचनेमुळे बदळ करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासन परिपत्रक, क्र.गोपअ- 


२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन, दिनांक २८.०४.२०२२ सोबतच्या परिशिष्ट-१ मधील 
अ.क्र.६, १५, १६, १९, २० व २१ मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून ते यासोबतच्या 


परिशिष्ट-२ नुसार वाचावे. 


४. जलसंपदा विभागांतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयांना महापार प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष काम 


करण्याकरीता मुख्य अभियंता हे प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) म्हणून कार्य 


करतील. जर मुख्य अभियंता पद रिक्‍त असल्यास सदर कार्यालयातील वर्ग-१ चे 


अधिकारी प्राथमिक परिरक्षक म्हणून काम पाहतील. सहायक मुख्य अभियंता/ उप- 


सहायक अधीक्षक अभियंता हे अतिरिक्त परिरक्षक (Alternative Custodian) म्हणून काम 


पाहतील. सहायक मुख्य अभियंता/ उप-सहायक अधीक्षक अभियंता हे पद रिक्‍त 


असल्यास सदर कार्यालयातील वर्ग-२ (राजपत्रित) अधिकारी अतिरिक्त परिरक्षक म्हणून 


काम पाहतील. व वर्ग-३ चे कर्मचारी हे पार व्यवस्थापक (Par Manager) BIA कार्य 
करतील. 


8. Organisation unit असलेल्या कार्यालयाने त्यांच्या कार्यालयात नियुक्‍त केलेल्या 


प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्त परिक्षक, पार व्यवस्थापन यांचे रोल निश्चित करण्यासाठी 


संबंधितांची नावे Support-mahapar@nic.in या ईमेळ आयडीवर तसेच शासनास देखील 


स्वतंत्रणे कळवावी. सदर रोल निश्चित झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी 


mahaPAR प्रणालीवर कार्यवाही करतील. 


५.  महापार प्रणालीमध्ये विविध स्तरावर कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व 


जबाबदाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या शासन परिपत्रकातील 


परिशिष्ट-फ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील. त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन परिपत्रक्र.गोपअ-२०२१/प्र.क्र.१३/२०२२/गोपनीय कार्यासन 


६. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0व959॥॥8.90९.॥ या 


वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात येत असून त्याचा संगणक सांकेतांक 


२०२२०९०२१२३७१११८२७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


Digitally signed by UDDHAV R DAHIPHALE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f021085279 


86e098afc27201f30, 
pseudonym=DDF7D61D2ADB9D0A26CF5E52D408A84E 1CEB62A8 


serialNumber=2D80774C9ED65ECA9BE69006934BFBSC4CA32AB0 
DC1A2EC5746398458BDF1C37, cn=UDDHAV R DAHIPHALE 


Date: 2022.09.02 15:38:23 +05'30' 


(उध्दव दहिफळे) 
उप सचिव, जलसंपदा विभाग 


प्रत, 
१. सर्व महासंचालक / कार्यकारी संचालक / मुख्य अभियंता / अधीक्षक 
अभियंता, जलसंपदा विभाग 
२. सामान्य प्रशासन विभाग/का.१३, मंत्रालय, मुंबई 
३. उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (आ.वर्ग-१) / (आ.वर्ग-२) 
/ (आ.(शा.अ.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. निवडनस्ती, गोपनीय कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन परिपत्रक्र.गोपअ-२०२१/प्र.क्र.१३/२०२२/गोपनीय कार्यासन 


परिशिष्ट-२ 
शा. प. Organisation Unit प्राथमिक | अतिरिक्त परिरक्षक | पार व्यवस्थापक 
दि.२८.०४.२ परिरक्षक 
०२२ मधील 
परिशिष्ट-१ 
नुसार अ.क्र 

२ ३ 8 दु & 

& मुख्य अभियंता व मुख्य | मुख्य अभियंता व |%१ सहायक मुख्य | महापारचे काम 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास | मुख्य लेखा | अभियंता (मुख्य । पाहणारे वर्ग-३ च्या 
प्राधिकरण, औरंगाबाद प्रशासक, अभियंता व मुख्य | कर्मचाऱ्यांची 
MH-IRRIGATION- लाभक्षेत्र विकास | मशासक, लाभक्षेत्र | कार्यालयनिहाय 
7 ae विकास प्राधिकरण, | संख्या 
HIEF ENGINEER AND eae औरंगाबाद ae 
lee औरंगाबाद २) उप / सहायक | राहील:- 
ADMINISTRATOR, अधीक्षक अभियंता, | १ मुख्य अभियंता,व 
COMMAND AREA (अ.अ.व प्रशासक | मुख्य लेखा प्रशासन, 
DEVELOPMENT लाक्षेवि, औंरगाबाद) | लाभक्षेत्र विकास 
WATER RESOURCES 3) उप / सहायक | प्राधिकरण, 
DEPARTMENT, अधीक्षक अभियंता, | औरंगाबाद यांचे 

(अ.अ. व प्रशासक, | कार्यालय-१. 
किक निभ लाक्षेवि, बीड) २ सदर मु. अ. 

४) उप / सहायक | कार्यालयांतर्गत सर्व 

अधीक्षक अभियंता, | अधीक्षक अभियंता 

(अ.अ.व प्रशासक, | यांचे कार्यालय-२ 

लाभक्षेत्र विकास 

प्राधिकरण, लातूर) 

५) उप / सहायक 

अधीक्षक अभियंता, 

(अ.अ_उर्ध्व पैनगंगा 

प्रकल्प मंडळ, 

नांदेड 

१५ अधीक्षक अभियंता, | अधीक्षक उप / सहायक | महापारचे काम 
पाटबंधारे संशोधन विकास | अभियंता, अधीक्षक अभियंता | पाहणारे वर्ग-३ च्या 
संचालनालय, पुणे पाटबंधारे (अ.अ. पाटबंधारे | कर्मचाऱ्यांची 
MH-IRRIGATION - | संशोधन विकास संशोधन विकास कार्यालयनिहाय 

| संचालनालय, पुणे) | संख्या 
SUPERTENDING संचालनालय, 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय HATH: शासन परिपत्रक्र.गोपअ-२०२१/प्र.क्र.१३/२०२२/गोपनीय कार्यासन 


अ. | शा.प. Organisation Unit प्राथमिक अतिरिक्त परिरक्षक | पार व्यवस्थापक 
क्र. दि.२८.०४.२ परिरक्षक 
०२२ मधील 
परिशिष्ट-१ 
नुसार अ.क्र. 
ENGINEER - | got खालीलप्रमाणे 
DIRECTORATE छळ राहील :- 
IRRGATION १) oe अधीक्षक 
eee भियंता, पाटबंधारे 
संशोधन विकास 
DEVELOPMENT, PUNE संचालनालय पुणे 
यांचे कार्यालय -१ 
३ १६ मुख्य लेखा परिक्षक जल व | मुख्य लेखा | सहायक मुख्य | महापारचे काम 
सिंचन, औरंगाबाद | परिक्षक जल व | अभियंता (मुख्य | पाहणारे वर्ग-३ च्या 
कार्यालय सिंचन, लेखा परिक्षक जल । कर्मचाऱ्यांची 
MH-IRRIGATION - | औरंगाबाद व सिंचन, महाराष्ट्र | कार्यालयनिहाय 
CHIEF AUDITOR, | कार्यालय राज्य, औरंगाबाद | संख्या 
WATER AND कार्यालय खालीलप्रमाणे 
IRRIGATION, राहील:- 
AURANGABAD १ मुख्य लेखा 
परिक्षक जल व 
सिंचन, औरंगाबाद 
यांचे कार्यालय -१. 
४ १९ सचिव, आंतरराज्य | सविव, सचिव, आंतरराज्य | महापारचे काम 
नियंत्रण मंडळ, नागपूर | आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, | पाहणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION -| नियंत्रण मंडळ, | नागपूर कर्मचाऱ्यांची 
INTER STATE | नागपूर कार्यालयातील  । कार्यालयनिहाय 
CONTROLLING राजपत्रित संख्या 
BOARD, NAGPUR अधिकारी खालीलप्रमाणे 
राहील:- ale, 
आंतरराज्य नियंत्रण 
मंडळ, नागपूर 
कार्यालय-१ 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय HATH: शासन परिपत्रक्र.गोपअ-२०२१/प्र.क्र.१३/२०२२/गोपनीय कार्यासन 


अ. | शा.प. Organisation Unit प्राथमिक अतिरिक्त परिरक्षक | पार व्यवस्थापक 
क्र. | दि.२८.%.२ परिरक्षक 

०२२ मधील 

परिशिष्ट-१ 

नुसार अ.क्र. 

4% | २० अधीक्षक अभियंता, | अधीक्षक उप / सहायक | महापारचे काम 
खारभूमी विकास मंडळ, | अभियंता, अधीक्षक अभियंता, | पाहणारे वर्ग-३ च्या 
ठाणे खारभूमी विकास | खारभूमी विकास | कर्मचाऱ्यांची 
MH- IRRIGATION - मंडळ, ठाणे मंडळ ठाणे कार्यालयनिहाय 
SUPERITENDING संख्या 
ENGINEER, खालीलप्रमाणे 
KHARLAND राहील:- १) 
DEVELOPMENT अधीक्षक अभियंता, 
BOARD, THANE खारभूमी विकास 

मंडळ, ठाणे यांचे 
कार्यालय -१ 

& २१ मुख्य अभियंता (विद्युत) | मुख्य अभियता | 9) सहायक मुख्य | महापारचे काम 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई । (विद्युत), अभियंता (मुख्य | पाहणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION- जलविद्युत अभियता (विद्युत), | कर्मचाऱ्यांची 
CHIEF ENGINEER | प्रकल्प, मुंबई जलविद्युत प्रकल्प, | कार्यालयनिहाय 
(ELECTRICAL)- मुंबई संख्या 
HYDRO PROJECTS - 2) उप / सहायक | खालीलप्रमाणे 
MUMBAI अधीक्षक अभियंता | राहील:- 

(अ.अ.तापी १) मुख्य अभियंता 
गोदावरी जलविद्युत | (विद्युत, जलविद्युत 
व उपसा सिचंन । प्रकल्प, मुंबई यांचे 
मंडळ,जळगांव कार्यालय-१. 


3) उप/ सहायक 
अधीक्षक अभियंता 
(अ.अ.उभारणी 

मंडळ, कोल्हापूर) 


४ उप / सहायक 
अधीक्षक अभियंता 
(अ.अ.कोयना 
(विवयां), 
संकल्पचित्र मंडळ, 
पुणे) 


2 सदर मु. अ. 
कार्यालयांतर्गत सर्व 
अधीक्षक अभियंता 
यांचे कार्यालय- २ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन परिपत्रक्र.गोपअ-२०२१/प्र.क्र.१३/२०२२/गोपनीय कार्यासन 


अ. | शा.प. Organisation Unit प्राथमिक अतिरिक्त परिरक्षक | पार व्यवस्थापक 
क्र. दि.२८.०४.२ परिरक्षक 

०२२ मधील 

परिशिष्ट-१ 

नुसार अ.क्र. 


५) उप / सहायक 
अधीक्षक अभियंता, 
(अ.अ. विदर्भ 
जलविद्युत व उपसा 
सिंचन मंडळ, 
नागपूर 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


